कारागृह विभागाकरीता झेरॉक्स मशिन 
खरेदी करण्यास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.३६/तुरुंग-२, 
मंत्रालय, दुसरा मजला, (मुख्य),मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ६ फेब्रुवारी, २०१६ 


वाचा :- 

१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक : मेटेंनन्स /झेरॉक्स मशीन खरेदी/२०१५-१६/१०१५४/कक्ष-६, 
दि.२८/९/२०१५. 

२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-पूरक-२०१५/प्र.क्र.२०१/अर्थसंकल्प-३, 
दि.१ जानेवारी, २०१६ 


प्रस्तावना :- 

नवनिर्मित पाच जिल्हा कारागृह ( वाशिम, सिंधुदूर्ग, जालना, नंदुरबार व गडचिरोली) या 
कार्यालयांकरीता प्रत्येकी एक या प्रमाणे ५ झेरॉक्स मशिन, १ झेरॉक्स मशिन मुख्यालयाकरीता व 
कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहाकडील १ नादुरुस्त झेरॉक्स मशीन निर्ळेखित करुन त्याबदली १ 
झेरॉक्स मशीन अशी एकूण ७ झेरॉक्स मशीन खरेदी करण्याबाबतचा अपर पोलीस महासंचालक व 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन अ.क्र.१ येथील दिनांक २८.९.२०१५ 
च्या पत्रान्वये पाठविलेल्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यासंदर्भात शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

नवनिर्मित पाच जिल्हा कारागृह ( वाशिम, सिंधुदूर्ग, जालना, नंदुरबार व गडचिरोली) या 
कार्यालयांकरीता प्रत्येकी एक या प्रमाणे ५ झेरॉक्स मशिन, १ झेरॉक्स मशिन मुख्यालयाकरीता व 
कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहाकडील १ नादुरुस्त झेरॉक्स मशीन Moat करुन त्याबदली १ 
झेरॉक्स मशीन अशी एकूण ७ झेरॉक्स AWA Hs शासन (DGS8&D) चे सन २०१५-१६ च्या दर 
करारावर असलेल्या CANON INDIA PVT. LTD New Delhi या संस्थेकडून मशिन Item NO. ६ 
Model No. IR 2430 Baste Digital Copier (Size A-3) खरेदी करण्यास खालील नमूद अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी तसेच त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास (प्रति नग रूपये ११४६००/- व 
५७३०/- (BE 4%) असा एकुण १,२०,३३०/- X ७ = ८,४२,३१०/- ) एवढया खर्चास मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


अ) छासन निर्णय उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग I 
/उद्योग ४ दिनांक ३०.१०.२०१५ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 

बो उपकरणाचे खरेदीमुल्य बाजारभावापेक्षा अधिक राहणार नाही तसेच उपकरणाचा 
दर्जा उच्च प्रतीचा राहील, याची खात्री करावी. 


२. सदरची रक्‍कम आहरण व संवितरण करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह 
महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून खरेदी ही खरेदीच्या विहीत 
कार्यपध्दतीने व सर्वसाधारण निर्देशाचे पालन करुन करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१६/प्र.क्र.३६/तुरुंग-२, 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-५,२०५६ तुरुंग,( योजनेत्तर योजना) (००१) -संचालन व 
प्रहाासन (००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (२०५६ ००२६) दत्तमत १३ कार्यालयीन खर्च या 
ळेखाशिर्षाखाळी सन २०१५-२०१६ या वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.9२/ २००८/ 
विनियम, दि.१५/५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिळा उपविभाग- 
दोन अ अनुक्रमांक २६-अ नियम क्रंमाक ७६ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०२०६१७२०२६५४२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने Giana करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Jays in g L eh teas ee ea 


ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 


Pawara i eee er 
( ज. ल. पावरा) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
अधीक्षक,जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह वाशिम, नंदूरबार, गडचिरोली. 
महालेखापाल -१ (ले.व.अ./ले.प.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल -२ (ले.व.अ./ले.प.), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

कार्यासन (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. वित्त विभाग (व्यय ८, अर्थसंकल्प ३/११),मंत्राळय, मुंबई. 

निवड नस्ती, कार्यासन तुरुंग -२. 


Cc Av AD -5 


o~ 
ae 
. 


aon G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


